RNI No . MAHBIL / 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक २८ ] 


सोमवार , जुलै २४ , २०१७/ श्रावण २, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ४५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नपाप्र./ कार्या / निव . खर्च/ अनर्हता / २०१५ /१६/ २०१७. - मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक / रानिआ / 
नप- २०१५ /प्र.क्र .१७/ का -०६ दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ अन्वये घोषित कार्यक्रमानुसार रायगड जिल्ह्यातील (१ ) पोलादपूर (२ ) माणगाव 
( ३ ) खालापुर ( ४ ) तळा ( ५ ) म्हसळा या ५ नगरपंचायतीच्या निवडणुका नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०१५ / २०१६ अंतर्गत घेण्यात 
आल्या होत्या . महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ड ) ( अ ) ( ब ) मधील तरतुदीनुसार ज्या 
उमेदवारांनी मा . राज्य निवडणूक आयोगाने विहीत केलेल्या विवरणपत्रामध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब व प्रतिज्ञापत्र विहीत मुदतीत सादर केलेले 
नाही. अशा रकाना १ मध्ये नमूद नगरपंचायतीतील रकाना- ३ मध्ये नाव असलेल्या उमेदवारांना ३ वर्षांच्या कालावधीकरिता नगरपंचायत सदस्य 
किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 

मा . राज्य निवडणूक आयोगाने विहीत मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब व प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने अनर्ह ठरविण्यात आलेले उमेदवार 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


नगरपंचायतीचे 

नाव 
( १ ) 


प्रभाग 
क्रमांक 


( ३ ) 


( ४ ) 


माणगाव 


39 


तळा 


श्री . चंद्रकांत पांडुरंग येलवे 
श्री . आकाश राजन महाडीक 
श्री . सुनिल बळवंत वाड 
श्रीमती भारती दिनेश पेलणेकर 
श्रीमती हेमा प्रमोद भौड 
श्री . जयवंत महेंद्र गायकवाड 
श्री . प्रशांत देवजी गायकवाड 
श्रीमती प्रणाली प्रसाद काटे 
श्री . राजेश रमेश तळकर 


मु . पो . तालुका माणगाव , जिल्हा रायगड . 
मु . पो . तालुका माणगाव , जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड. 
मु . पो. ता . तळा, जिल्हा रायगड. 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड . 


mmx3 


भाग एक - अ ( को.वि.पु.)- ४५-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै २४, २०१७ / श्रावण २, शके १९३९ 


(१) 


( ३ ) 


v 


& 


a 


r 


or 


w 


w 


म्हसळा 


or 


or 


n 


m 


m 


X 


श्रीमती कोमल राजेंद्र पाडळकर 
श्रीमती माधवी मंगेश तळकर 
श्रीमती मेघा मनोज सुतार 
श्रीमती कविता भास्कर गोळे 
श्री . पुरुषोत्तम गोविंद मुळे 
श्री . उमर हसन कुरुक्कर 
श्री . गणेश महादेव इंगळे 
श्री . वसीम दाऊद हुर्जुक 
श्री . जमिर अ सलाम हळदे 
श्रीमती साजिदा शहानवाज घरटकर 
श्रीमती सुमय्या कासिम आमदानी 
श्रीमती सरोज मंगेश म्हशीलकर 
श्री . सुरेश धोंडु जाधव 
श्री . नदीम बशीर दळवी 
श्री . हसनमियाँ इनायत चरफरे 
श्री . शाहीद सईद जंजीरकर 
श्री . नजीर अहमद हुर्जुक 
श्री . शहबाज अकलाख घराडे 
श्री . रविंद्र नामदेव दळवी 
श्री . कांतीलाल इंद्रमल जैन 
श्री . अब्दुलरहीमान इब्राहीम दोंदीलकर 
श्रीमती रुहीना इम्तियाज घरटकर 
श्रीमती वृषाली रमेश घोसाळकर 
श्रीमती सुवर्णा भरत चव्हाण 
श्रीमती विधी विशाल साळुखे 
श्रीमती प्राजक्ता प्रदीप सुतार 


मु . पो. ता . तळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड. 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड. 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड. 
मु . पो . ता . तळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो. ता . तळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड. 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड. 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो. ता. म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड. 
मु . पो . ता . म्हसळा , जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा, जिल्हा रायगड . 
मु . पो . ता . म्हसळा , जिल्हा रायगड. 


o 


o 


w 


w 


U 


V 


v 


१ व १० 


r 


r 


x 


5 


5 


अलिबाग , 
दिनांक १९ जुलै २०१७. 


पी . डी . मलिकनेर, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


